पद्ममुषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा 
नायकवाडी यांच्या मौजे नागनाथनगर, 
वाळवा, जि.सांगली येथील स्मारकाच्या टप्पा- 
२ च्या बांधकामाकरिता निधी वितरित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. स्मारक- ३११७/प्र.क्र.२२६/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २९ जुले, २०२२ 


वाचा:- 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.३०.०६.२०१८ 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.२६.०२.२०१९ 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.०३.०७.२०१९ 

जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे पत्र क्र.गृह-१/काया-६/पोल-१/स्मारक/आरआर/१९७/२०२०, 

दि. १६.०३.२०२० 

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.३०.०३.२०२० 

६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.०३.११.२०२० 

७ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.२९.०१.२०२१ 

८) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.३१.०३.२०२१ 

९) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.३१.०१.२०२२ 

१०) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.२२.०३.२०२२ 

११) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४.०४.२०२२ 
) 
) 


१ 
२ 


3 
8 


Se TEU DS न 


eet ES 


92) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९,दि.०२.०५.२०२२ 

१३) जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे पत्र क्र.स्मारके २०२०प्र.क्र.०१/का.१४(३)/११५१,दि.१४.०७.२०२२ 
प्रस्तावना:- 

पद्मभुषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवाडी यांच्या मौ. नागनाथनगर, वाळवा, जि. सांगली 

येथील स्मारकाच्या टप्पा-२ च्या बांधकामाकरीता शासन निर्णय क्रमांक स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९, दिनांक 
३०.०६.२०१८ अन्वये रु. १०,३१,००,०००/- (रु.दहा कोटी एकतीस लाख फक्‍त) इतक्या रकमेच्या आराखडे व 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक २६.२.२०१९ अन्वये 
रु. ८०,००,०००/- (रु.ऐशी SRI फक्त), दिनांक ०३.०७.२०१९ अन्वये रु. १,५०,००,०००/- (रु.एक कोटी 
पन्नास लाख फक्त), दिनांक 03.99.2020 अन्वये रु.३४,३२,५००/- (रु.चौत्तीस लाख बत्तीस हजार Tat 
फक्‍त), दिनांक २९.०१.२०२१ अन्वये रु.१,३७,३०,०००/- (रु.एक कोटी सदतीस लाख तीस हजार फक्त), 
दिनांक ३१.०३.२०२१ अन्वये रु. ७५,००,०००/- (रु.पंच्याहत्तर हजार फक्त), दिनांक 39.09.2022 अन्वये 
रु.५५,१३,०००/- (रु.पंच्चावत्न लाख तेरा हजार फक्त), दिनांक 22.03.2022 अन्वये रु.३१,२८,५००/- 
(रु.एकतीस ora अठ्ठावीस हजार creel फक्त) व शासन निर्णय दिनांक ०२.०५.२०२२ अन्वये 
रु.५८,४०,०००/- (रु.अठ्ठावन्न लाख चाळीस हजार फक्त) असे एकूण रुपये ६,२१,४४,०००/- (रुपये सहा 
कोटी एकवीस लाख चव्वेचाळीस हजार फक्‍त) इतका निधी जिल्हाधिकारी, सांगली यांना वितरित करण्यात 
आला आहे. या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त झाली आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक- ३११७/प्र.क्र.२२६/२९ 


संदर्भाधीन अ.क्र. ४ अन्वये जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी दिनांक १६.०३.२०२० अन्वये प्रस्तुत 
स्मारकाच्या बांधकामासाठी (टप्पा-२) रु.८००.०० लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केली. 
त्यास अनुसरुन शासन निर्णय दिनांक 30 मार्च,२०२० अन्वये रु.६०,००,०००/- इतका निधी वितरित करण्यात 
आला होता. परंतु कोविड-१९ च्या अनुषंगाने वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय अंदाज, वाटप व संनियंत्रण (बिम्स) 
प्रणालीवर निर्बंध आणल्यामुळे जिल्हाधिकारी, सांगली यांना सदर निधी खर्च करता आला नाही, त्यामुळे 
त्यांचेकडून सदर निधी शासनास समर्पित करण्यात आला. AAR, दिनांक ०३ नोव्हेंबर, २०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये रु. ३४,३२,५००/-, दिनांक २९.१.२०२१ अन्वये रु. १,३७,३०,०००/-, दिनांक ३१.०३.२०२१ 
अन्वये रु. ७५,००,०००/-, दिनांक ३१.०१.२०२२ अन्वये रु.५५,१३,०००/-, दिनांक २२.०३.२०२२ अन्वये 
रु.३१,२८,५००/- व दिनांक ०२.०५.२०२२ अन्वये रु.५८,४०,०००/- असा एकूण रुपये ६,२१,४४,०००/- (रुपये 
सहा कोटी एकवीस लाख चव्वेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी वितरित करण्यात आला. आता 
जिल्हाधिकारी, सांगली यांच्या संदर्भाधीन अ.क्र.१३ वरील पत्रातील मागणीस अनुसरुन निधी वितरित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय : 


या शासन निर्णयाद्वारे पद्मभुषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवाडी यांच्या मौ. नागनाथनगर, 
वाळवा, जि. सांगली येथील स्मारकाच्या टप्पा-२ च्या बांधकामाकरिता रु.५२,५९,५००/- (रु.बावन्न लाख 
एकोणसाठ हजार पाची Had) इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा व तो 
खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक -ए-४, 

मुख्य लेखाशीर्ष, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे 

८०- सर्वसाधारण 

८००- इतर खर्च 

(००) (00) (०२  राष्ट्रपुरूष/थोर व्यक्‍ती यांची स्मारके व पुतळे यांचे बांधकाम (कार्यक्रम) 
(२०५९ ३१७७, ५३ मोठी बांधकामे 


३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र. क्र.४३/ अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ मधील 
तरतुदीचे पाळन करण्यात यावे. तसेच वितरीत निधी ठेव बांधकामाच्या स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडे वर्ग न करता चाळू आर्थिक वर्षामध्ये स्मारकाच्या कामासाठी खर्च करण्याची जिल्हाधिकारी, 
सांगली यांनी दक्षता घ्यावी. 

४. उपरोक्त निधीमधून खर्च करण्यासाठी जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली ( सांकेतांक क्रमांक २४०१००१०३९ ) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधीच्या खर्चाची, निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल, मुंबई 
यांना सादर करण्याची तसेच महालेखापालांच्या लेख्यांशी खर्चमेळ घालण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, 
सांगली यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SIRT PUTS क्रमांकः स्मारक- ३११७/प्र.क्र.२२६/२९ 


षु. 


हा शासन निर्णय, प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, वित्त 


विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्यात्या विभागांना वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तिय अधिकारांतर्गत असलेल्या प्रकरणांबाबत देण्यात आलेल्या 
अधिकारास व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 
मधील तरतुदीस अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२९१६४६२२६१०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JANA JIVA VALVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL_ 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8 16d3fe4c7042f66b4ac7 3a 1f0087cd8fda3e1 15d42dc8b54c0e78 
3064c80dc1, 
pseudonym=BC7303629AB7AFCA8CE1 5C55D2BEFE77F3006E6E, 
serialNumber=FD6F9785FE220B2C0F30D422D401E2DFC838A0D9EC6214 
01534F5B36EAF57F26, cn=JANA JIVA VALVI 
Date: 2022.07.29 16:49:43 +05'30" 
( ज. जि. वळवी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

मा.पालकमंत्री, जिल्हा सांगली यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्र.सचिव (प्र.सु., र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. जिल्हाधिकारी, सांगली. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२ नागपूर 


-0 
— 
es 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२ नागपूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

. निवासी उपजिल्हाधिकारी, सांगली 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली 

. कक्ष अधिकारी (कार्या-२५/कार्या-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ba अधिकारी (कार्यासन व्यय-४/अर्थसंकल्प-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. 
१८. 


कार्यासन अधिकारी, (इमा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई . 
निवडनस्ती (कार्यासन २९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


